सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार- ब 

वर्ष ८ , अंक २२ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ - नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २०.०० 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31743 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


भाग चार- ब –१ 


वित्त विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ ऑक्टोबर , २०२२ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम २००२ . 

क्रमांक मविन्या १२२२ / प्र.क्र .४ / विक्रीकर प्रशासन - १. - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( सन २००५ चा 
महा . ९ ) च्या कलम -११ मधील उप कलम ( ३ ) च्या खंड ( दोन ) तसेच महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ च्या नियम ६ अन्वये 
आणि इतर प्रदान केलेल्या सर्व शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने शासन अधिसूचना , वित्त विभाग , क्रमांक मविन्या १२१ ९ / 
प्र.क्र.२२७-१ / विक्रीकर प्रशासन - १ , दिनांक २ मार्च , २०२२ अन्वये श्री . सुभाष शेषराव खरात , सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी 
व श्री . नामदेव प्रेमजी कापुरे , सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी यांची महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणावर न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अध्यक्ष , महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण यांनी दिनांक १० जून , २०२२ रोजीच्या पत्राद्वारे श्री . सुभाष शेषराव 
खरात , सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी व श्री . नामदेव प्रेमजी कापुरे , सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी यांची महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायधिकरण , 
मुंबई येथील न्यायिक सदस्य या पदावरील नियुक्तीचे आदेश रद्द करण्याची विनंती शासनाला केली आहे ; 

> 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महि . IX ) च्या कलम ११ च्या उप - कलम ( ३ ) च्या खंड 
( ii ) तसेच महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ , मधील नियम ६ याद्वारे प्रदान केलेल्या व या संदर्भात सक्षम करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासन अधिसूचना , वित्त विभाग , क्रमांक मविन्या -१२१ ९ / प्र.क्र .२२७ - १ / विक्रीकर 
प्रशासन -१ , दिनांक २ मार्च , २०२२ श्री . सुभाष शेषराव खरात व श्री . नामदेव प्रेमजी कापुरे यांच्या नियुक्तीसंदर्भापुरते अंशतः रद्द करीत आहे . 


( १ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

वि . रं . दहिफळे , 
शासनाचे सहसचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

FINANCE DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 18th October 2022 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002 . 

No. MVN - 1222 / C.R.4 / Sales Tax ADM - 1.- Whereas , in exercise of the powers conferred by clause 
( ii ) of sub - section ( 3 ) of section 11 of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 ( Mah . IX of 2005 ) 
read with rule 6 of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , the Government of Maharashtra 
has appointed Shri Subhash Sheshrao Kharat , Retired Judicial Officer , and Shri . Namdeo Premaji 
Kapure , Retired Judicial Officer , as the Judicial Member of the Maharashtra Sales Tax Tribunal , 
vide Government Notification , Finance Department , No. MVN - 1219 / C.R.227-1 / Sales Tax Adm - 1 
Dated 2nd March , 2022 ; 


And whereas , the President , Maharashtra Sales Tax Tribunal , has vide letter dated 10th June , 
2022 requested to the Government for cancellation of the order of Shri Subhash Sheshrao Kharat , 
Retired Judicial Officer , and Shri . Namdeo Premaji Kapure , Retired Judicial Officer , as the Judicial 
Member of the Maharashtra Sales Tax Tribunal , Mumbai ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of sub - section ( 3 ) of section 11 of 
the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 ( Mah . IX of 2005 ) read with rule 6 of the Maharashtra 
Value Added Tax , Rules , 2005 , and all other powers enabling it in this behalf , the Government 
of Maharashtra hereby , partially rescinds the Government Notification , Finance Department , 
No. MVN - 1219 / C.R.227-1 / Sales Tax Adm - 1 , Dated 2nd March , 2022 relating to the appointment of 
Shri Subhash Sheshrao Kharat and Shri . Namdeo Premaji Kapure . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. R. DAHIPHALE , 

Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

वित्त विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ ऑक्टोबर , २०२२ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम २००२ . 

क्रमांक मविन्या १२२२ / प्र.क्र .४ ( १ ) / विक्रीकर प्रशासन - १. – महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( सन २००५ चा महा . 
९ ) च्या कलम - ११ मधील उप कलम ( ३ ) च्या खंड ( दोन ) तसेच महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर नियम , २००५ च्या नियम ६ अन्वये आणि 
इतर प्रदान केलेल्या सर्व शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांच्याशी विचारविनिमय करून , याद्वारे खालील 
न्यायिक अधिकारी किंवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी यांची महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठावर न्यायिक सदस्य म्हणून 
त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांसाठी किंवा ते वयाची बासष्ट वर्षे पूर्ण करतील यापैकी जे आधी घडेल 
तो पर्यन्तच्या मुदतीसाठी नियुक्ती करीत आहे . 

अ . क्र . 


१ . 

२ . 

३ . 


न्यायिक अधिकारी / सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी 


श्री . प्रमोद श्रावण तरारे 

श्री . नारायण गोविंदराव गिमेकर 

श्री . विनय कल्याण यावलकर 


3 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

वि . रं . दहिफळे , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002 . 

No. MVN - 1222 / C.R.4 ( 1 ) / Sales Tax ADM - 1.- In exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of 
sub - section ( 3 ) of section 11 of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 ( Mah . IX of 2005 ) read 
with rule 6 of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , and of all other powers enabling it in 
this behalf , the Government of Maharashtra after consultation with the High Court of Judicature 
at Bombay hereby , appoints following Judicial Officers or retired Judicial officers , as the Judicial 
Member of the Maharashtra Sales Tax Tribunal , for a period of two years from the date on which 
they assume the charge of the said post or till they attain the age of sixty - two years , whichever is 
earlier , namely : 

Serial No. 


1 . 


FINANCE DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 18th October 2022 

NOTIFICATION 


2 . 

3 . 


Name of the Member 


Shri Pramod Shravan Tarare 

Shri Narayan Govindrao Gimekar 

Shri Vinay Kalyan Yawalkar 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. R. DAHIPHALE , 

Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


